राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे 
सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेस 
ween विषयक सेवा पुरवठा 
बाह्यस्रोतामारफत राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ३६ /प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १८ मे, २०२३ 
वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दिनांक २७.०४.२०२२. 

४) अधिष्ठाता, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कोल्हापूर यांचे 
पत्र क्र. राशशामशावैमव छप्ररासरु कोल्हापूर/कंसेवा बाह्यस्रोत/प्रशामा प्रस्ताव/१८३/२३, 
दिनांक २७.०१.२०२३. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/बाह्यर्रोत सेवा/प्रशा. 
मान्यता/राश.शा शा वैम कोल्हापूर/२०२३, दिनांक ०७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेच्या 
इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता बाह्यस्रोतामार्फत करुन घेण्याच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावर 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आळी आहे. सदर निविदा प्रक्रियेअंती निविदेमध्ये न्युनतम दर सादर 
करणाऱ्या सेवा पुरवठादारासोबत करार करण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक ०७.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थेच्या 
इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता बाह्यसत्रोतामार्फत करुन घेण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ३६ /प्रशा-२, दिनांक. १८ मे २०२३ 


आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मे. डी. एम. एंटरप्रायजेस लि. मुंबई या सेवा पुरवठादाराने न्यूनतम दर 
सादर केळे आहेत. निविदेमध्ये स्वच्छता सेवा करीता प्राप्त न्युनतम देकाराचा तपज्ील खालील प्रमाणे 
आहे. 


अ.क्र स्वच्छता परीसर जागेचे व निविदे प्राप्त | एका महिन्याचा | वार्षिक खर्च (रु.) 
इमारतीचे क्षेत्रफळ । न्युनतम दर खर्च (रु.) 
व स्केअर मीटर प्रति 


स्के.मीटर 
(रु.) 
al (सीपीआर  रुग्णालयो ४९०५९ ३५.०० १७,१७,०६५.०० | २,०६,०४,७८०/- 
बांधकाम परिसर 
२ | (सीपीआर रुग्णालय) ३४३८७ २.०० ६८,७७४.०० । ८,२५,२८८/- 
खुला परिसर 
३ | (सीपीआर  रुग्णालयो २८१३७ ६३.१८० १७,७७,६९५.६६ | 2,93,32,38¢/- 
स्नानगृह / स्वच्छालय 
परिसर 
४ | राछझाम शा वे. म. AIST] २१२३०.५२० । ४२.०० ८,९१,६८१.८४ | १,०७,००,१८२/- 


पार्क) बांधकाम परिसर 
पार्क) खुला परिसर 
६ | राछझ्ञाम शा वै. म. BIST] १०३८.९८० ।७१.२०० | ७३,९७५.३७ ।८,८७,७०४/- 
Uh) स्वच्छालय / 
स्नानगृह परिसर 

एकूण २६९४८० ४८,५४,६९७/-  ५,८२,५६,३७१/- 


२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे. डी.एम. एंटरप्रायजेस लि., मुंबई या सेवा पुरवठादराकडून 
संस्थेकरीता साफसफाईची सेवा बाह्यस्रोतामारफत उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ०१ वर्षासाठी करार 
करण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक रू. ५,८२,५६,३७१/- (रुपये पाच कोटी ब्याऐंशी org छपन्न 
हजार Ga) एकाहत्तर रुपये केवळ) इतक्या खर्चास सदर आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर स्वच्छेतेचे काम Tester wea घेण्यासाठी करार करतांना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 
केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ३६ /प्रशा-२, दिनांक. १८ मे २०२३ 


करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच सेवा पुरवठादार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शार्तीचे (उदा. किमान 
वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 

४. वरील तक्त्यातील अनु. क्र. १ ते ३ मध्ये नमुद बाबीसाठी येणारा खर्च रुग्णालयाच्या खालील 
ळेखाशिर्षाखाळी तर अनु. क्र. ४ ते ६ मध्ये नमुद बाबींसाठी महाविद्यालयाच्या खालील 
HERNIAS (१०) कंत्राटी सेवा त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


प्रत, 


मागणी क्रमांक - एस-१ मागणी क्रमांक - एस-१ 

२२१०, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विभाग २२१०, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विभाग 

०१ नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकित्सा ०५ वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
११०- मुफसले रुग्णालये व दवाखाने १०५- विषमचिकित्सा 

(०२) मुफसले रुग्णालये व दवाखाने (०४) - वैद्यकीय महाविद्यालये 

मुफसले क्षेत्रातील शासकीय अध्यापन | (०३) (३० राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज 
रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
(०२)(१५) छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार | सांकेतांक २२१० ५०७७ 

रुग्णालय, कोल्हापूर १०- कंत्राटी सेवा 

सांकेतांक २२१० ५०९५ 

१०- कंत्राटी सेवा 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 
अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१८१५१८३७०७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. ह 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAHADEO fe ee 


78f97d493a8a277faa29f65459, 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


pseudonym=85719993A847361CF1CE96786397786A40 


8A4972, 

serial INumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE 
95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793D3, 

cn: 


=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2023.05.18 03:13:10 -07'00' 


म.गि.जोगदंड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल १/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ३६ /प्रशा-२, दिनांक. १८ मे २०२३ 


२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

३. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालय, कोल्हापूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


